लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांच्या 
कार्यालयातील अस्थायी पदांना मुदतवाढ. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र.:- एलपीएल २०२४/प्र.क्र.६६/पंधरा 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २४ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा - १. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय,क्र. एलपीएल १००१/प्र.क्र.११३/२००१/१५, 
दि.१६.०८.२००३. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, एलपीएल १०९८/प्र.क्र.६५/९९/१५, 
दि.०८.०६.२००५. 
3. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र. एलपीएल २०१६/प्र.क्र.9७५/२०१६/१५, 
दि.२२.०९.२०२२ 
४. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय,क्र. एलपीएल २०२३/प्र.क्र. 24/94, 
दि.२८.०३.२०२३. 
५. वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र. ८ /१६/आ.पु.क, दि.३१.०८.२०२३ 
६. सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय,क्र.एळपीएल २०२३/प्र.क्र.५८/१५, 
दि.१३.०९.२०२३. 
७. वित्त विभाग,शासन निर्णय, क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि.२१.०२.२०२४ 
८. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय,क्र. एलपीएल २०२४/प्र.क्र.१९/ 
GH (कार्या-१५), दि.११.०३.२०२४. 
९. वित्त विभाग,शासन निर्णय, क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि.०६.०९.२०२४ 


ae निर्णय- 


लोक आयुक्त कार्यालयात एकूण १७ अस्थायी पदे असून खालील तक्त्यात नमूद 
शासन निर्णयान्वये निर्माण करण्यात आली आहेत. सदर अस्थायी पदांना संदर्भ क्र. ८ येथील 
आदेशान्वये देण्यात आलेली मुदतवाढ दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२४ रोजी संपुष्टात आली आहे. 
त्यामुळे या १७ अस्थायी पदांना पुढे मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
सदर अस्थायी पदांचा समावेश वरील संदर्भ क्र.३ शासन निर्णय दि.२२.०९.२०२२ अन्वये निश्चित 
केलेल्या आकृतीबंधात आहे. 


२. वित्त विभाग,शासन निर्णय ,क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०६.०९.२०२४ 
अन्वये अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२४ ते दि.२८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यासाठी 
प्रशासकीय विभागांना अधिकार प्रदान केळे आहेत. त्याअनुषंगाने ळोक आयुक्‍त आणि उप लोक 
आयुक्‍त कार्यालयातील पुढील विवरणपत्रात नमूद केलेल्या १७ अस्थायी पदांना 
दि.०१.०९.२०२४ ते दि. २८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अस्थायी पदांचे विवरण 


अ.क्र. | पदनाम पदसंख्या | पदनिर्मितीच्या आदेशाचा क्रमांक व दिनांक 
a सहायक प्रबंधक | qv) ।शा.नि.सा.प्र.वि.क्र.एळपीएल 
१०९५/प्र.क्र.५९/९५/ १५,दि. २१.०८.१९९६ 
२. कक्ष अधिकारी १(एक)  ।शा.नि.सा.प्र.ववि.क्र.एळपीएल 
१०९५/प्र.क्र.५९/९५/ १५,दि. २१.०८.१९९६ 
३ लघुलेखक १(एक)  ।शा.नि.सा.प्र.वि.क्र.एलपीएल ११८६/१९९५/११, 
(उच्चश्रेणी) दि. ०१.०९.१९९० 
४ अनुवादक (मराठी) | १एक) ।शा.नि.सा.प्र.वि.क्र.एलळपीएल 
१०९५/प्र.क्र.५९/९५/ १५,दि. २१.०८.१९९६ 
4 सहायक ३(तीन) ।शा.नि.सा.प्र.वि.क्र.एळपीएल ११८६ /११८५ / प्र. 


क्र. २९ /८७/ ११, दि.०७.०८.१९९२. 
शा.नि.सा.प्र.वि.क्र. एळपीएळ १०९५/ प्र.क्र.५९/ 
९५/का.१५, दि.०७.०८.१९९२. 


& लिपिक ३(तीन) शा.नि.सा.प्र.ववि.क्र.एळपीएल१०९५/प्र.क्र.५९/९५/ 
१५,दि. २१.०८.१९९६ 

७ लघुटंकलेखक १(एक)  ।शा.नि.सा.प्र.ववि.क्र.एळपीएल १०७३/८९२५/ 
(अ)डी-१, दि. २५.०५.१९७३ 

८ टंकलेखक १ (एक) ।शा.नि.सा.प्र.वि.क्र.एलपीएल१०९५/प्र.क्र.५९/९५/ 
१५,दि. २१.०८.१९९६ 

९ लिपिक टंकलेखक | १ (एक) ।शा.नि.सा.प्र.वि.क्र.एलपीएल११८६/११८५/प्र.क्र. 
२९/ ८७/११,दि. ०७.०८.१९९२ 

ian ० वाहनचाळक १ (एक) ।शा.नि.सा.प्र.वि.क्र.एलळपीएल११८६/११८५/प्र.क्र. 
२९/ ८७/११,दि. ०७.०८.१९९२ 

णी १ चोपदार १(एक) ।शा.नि. सा. प्र. वि. क्र. एलपीएल १०७३ /८९२५अ 
(डी)-१, दि. २४.०५.१९७३ 

१२ शिपाई २ (दोन) । शा.नि.सा.प्र.वि.क्र.एलपीएळ  १०९१/१३५/३५/ 


९१/११, दि. ०२.०८.१९९१. 
शा.नि.सा.प्र.वि.क्र.एलपीएल१०९५/प्र.क्र.५९/९५/ 
का.१५, दि. २१.०८.१९९६ 


एकूण १७ (सतरा )पदे 


३. लोक आयुक्‍त आणि उप लोक आयुक्त यांच्या कार्यालयातील पदांचा सुधारित आकृतीबंध 
सामान्य प्रशासन विभाग,शासन निर्णय,दि.२२.०९.२०२२ अन्वये निर्गमित करण्यात आला असून 
सदर आकृतीबंधात उपरोक्त पदांचा समावेश आहे. 


४. सदर अस्थायी पदांवर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक ए-४-सामान्य प्रशासन विभाग- 
२०७०-इतर लोक प्रशासनिक सेवा-१०४-दक्षता (००)(००)(०१) लोक आयुक्‍त (२०७० ००८५)” या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व तो सन २०२४-२५ या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


५. हे आदेश वित्त विभागाच्या, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.०६.०९.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना देण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


६. सदर sea निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१"५/.॥0/9५9॥॥.90०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९२४१७३७२६०५०७ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


itally signed by SUCHITRA SANJEEV RANE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISRTATION DEPARTMENT, 
2.5.4,.20=6a2073878889143a6e59d202b36c 1 df7a8d513985b126 
8a01d8fe3c58013dae4, postalCode=400032, 


SANJEEV RANE. ५५५ tints ane 
(सुचित्रा सं. राणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


१. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्‍त यांचे कार्यालय,(दोन प्रती) 
२.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र - १, मुंबई, 
३.महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - १, मुंबई, 

४.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

५.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

६.वित्त विभाग, व्यय -४, अर्थसंकल्प - १९, आ.पु.क, मंत्रालय, मुंबई, 
७.सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन - २५ (दोन प्रती), 

८.निवड नस्ती. 


